वर्ष १२ , अंक - ३ ] 
- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( नाविपु ) ३५५ 


अ . क्र . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


( १ ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 

गावाचे नाव 


MALZE 


१ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ 

क्रमांक पुनर्व / कार्या - ९ ( १ ) / ४२८ / सन २०२२. – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ ( सन २००१ चा 
अधिनियम क्रमांक ११ ) कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून नंदुरबार जिल्ह्याच्या तळोदा 
तालुक्यातील लघु पाटबंधारे योजना ईच्छागव्हाण या प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या कलम १ , पोट - कलम ( ४ ) , खंड ( अ ) च्या तरतुदीच्या अनुरोधाने 
उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतील त्या प्रकल्पाच्या संबंधित याद्वारे- 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित किंवा लाभकारी परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहे . 

अनुसूची 


विभागीय आयुक्त तथा पुनर्वसन आयुक्त यांजकडून 
अधिसूचना 


२ 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका तळोदा 


मौजे इच्छागव्हाण 
( फक्त वनजमीन ) 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


( १ ) 


तालुका 

३ 


तळोदा 


जिल्हा 


४ 


[ पृष्ठे २४ 


नंदुरबार 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
( २ ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 

गावाचे नाव 

२ 


अ . क्र . 

१ 


तालुका 
३ 

मौजे ईच्छागव्हाण 

तळोदा 

नंदुरबार 

मौजे पिंपरपाडा 

तळोदा 

नंदुरबार 

मौजे सोरापाडा 

तळोदा 

नंदुरबार 

मौजे राणापूर 

तळोदा 

नंदुरबार 

मौजे उमरकुवा 

तळोदा 

५ 

नंदुरबार 

( ब ) वरील परिच्छेद ( अ ) मधील ( १ ) आणि ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारणक्षेत्राला किंवा त्याच्या भागाला 
लागू असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ( १२ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला 
तात्पुरते लागू होतील . मात्र संबंधित परिमंडळामधील त्यांच्या एकूण धारण जमिनीचे क्षेत्र ३ हेक्टर २३ आर ( ८ एकर ) पेक्षा कमी असता 
कामा नये . 


१ 


२ 


3 


४ 


विभागीय आयुक्त तथा पुनर्वसन आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे असा निर्देश देत आहेत की , या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीनंतर 
ही अधिसूचना संबंधित गावांमध्ये दवंडी पिटवून आणि अधिसूचनेची प्रत बाधित व लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्या ठळक ठिकाणी किंवा 
अनेक ठिकाणी गावातील चावडीवर अथवा ग्रामपंचायतीचे कार्यालयात तसेच तहसीलदार , जिल्हाधिकारी , प्रकल्प अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त 
यांच्या कार्यालयातसुद्धा ठळक जागेवर लावून अधिसूचना प्रसिद्ध करणेची व्यवस्था जिल्हाधिकारी , नंदुरबार तथा पुनर्वसन प्रशासक यांनी करावी 
तसेच विभागीय आयुक्त तथा पुनर्वसन आयुक्त असे निर्देश देत आहे , या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीपासून अंतिम अधिसूचनेची प्रसिद्धी एक वर्षाच्या 
कालमर्यादेत करावी . 


नाशिक , ९ जानेवारी २०२३ . 


जिल्हा 

४ 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / जळगाव - मनमाड / ३ रीरेला / दापोरे / एसआर -१ ९ / 
२०२२. – ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / 
२०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 


राधाकृष्ण गमे , 
विभागीय आयुक्त तथा पुनर्वसन आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या 
अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; ( नियुक्ती करणे 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
जळगाव भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


सदरचा भूसंपादन प्रस्ताव मा . जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक भूसंपादन / स्विय / एसआर / १ ९ / २०२२ , दिनांक ६ डिसेंबर 
२०२२ अन्वये जळगाव - मनमाड ३ री रेल्वे लाईनकरिता मौजे दापोरे , 
तालुका जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन करण्याकामी उपविभागीय 
अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव यांना प्राधिकृत केले होते . तथापि , 
भूसंपादन संस्थेच्या ( मध्य रेल्वे भुसावळ ) यांच्या विनंतीनुसार मा . 
जिल्हाधिकारी यांचेकडील आदेशानुसार सदर प्रस्ताव भूमि संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या प्रचलित कायद्यातील 
तरतुदीनुसार संपादित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे . 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव , मौजे दापोरे 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 

१ 


१०५ पै . 
१०७ पै . 
१०८ पै . 

१११ पै . 
११२ पै . 

एकूण 


:: 


२ 

हे . आर 

०३५ 

० ०६५ 

११० 

१६५ 

०३० 

० ४०५ 


O 


० 


O 


O 


एकूण क्षेत्र 

३ 

हे . आर 

० ०३५ 

० ०६५ 

११० 

० 

१६५ 

० ०३० 

० ४०५ 


० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वे लाईनसाठी जमिनींचे 
संपादन , 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वे लाईनसाठी 
जमिनींचे संपादन , साखळी क्रमांक ४१ ९.९९ ० ते २६०.१८० कि.मी. 
चा भूसंपादन प्रस्ताव . 

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वेने दळणवळण 


अनुसूची - तीन 

विस्थापन नाही . 

अनुसूची- चार 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - अ , २३ एप्रिल 
२०२१ पृष्ठ क्रमांक १ ते ७ मधील ११ वरील नुसार भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ महाराष्ट्र राज्यास लागू 
असताना , त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियमामधील कलम 
३ मधील १० क नुसार सूट मिळालेली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : निरंक , 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस / ११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / युडी - ९ , दिनांक 
२८ जून १ ९९ ३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये 

66 

66 

अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


टिपा .- 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव 
तसेच उपमुख्य अभियंता ( बांधकाम ) , मध्य रेल्वे , भुसावळ , 
तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी मौजे दापोरे , तालुका जळगाव यांनी संबंधित 
७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव १ , २ , ३ यांनी संपादनाखालील 
गटाच्या खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही 
करावी . 


( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 
अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात . मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही . 


जळगाव , १३ जानेवारी २०२३ . 


अमन मित्तल , 
जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित प्रशासन , जळगाव . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि- १३ ९ ० / २०२२. - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून कलम ११ ची अधिसूचना क्रमांक लागू नाही . प्रकरणास 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम 
( १ ) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
१२६ च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


” 

" 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूची “ चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
वैतरणा जलविद्युत प्रकल्प , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे नाशिक शिवार 

प्रकरण क्रमांक २ / २०२१ 


सर्व्हे नंबर / 

गट नंबर 


१ 


१० - अ / १ + २ + ३ + ४ + ५ पै . 


एकूण क्षेत्र .. 


अंदाजित क्षेत्र 


चौ . मी . 


५१२५.०० 


५१२५.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनांच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस / ११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / युडी - ९ , दिनांक 
२८ जून १ ९९ ३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये 

प्रकल्पाचे नाव : १८ मीटर , २४ मीटर व ३० मीटर विकास 
योजना रस्त्याकरिता . 

66 

66 

अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


- 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १८ मीटर , २४ मीटर व ३० मीटर 
विकास योजना रस्त्याकरिता . 


समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध होईल . 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 
अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 
टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
वैतरणा जलविद्युत प्रकल्प , नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता 
येऊ शकेल . 


नाशिक , २८ डिसेंबर २०२२ . 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि- ३४ / २०२३. - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 

66 

ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ' असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून कलम ११ ची अधिसूचना क्रमांक लागू नाही . प्रकरणास 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम 
( १ ) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
१२६ च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 
; 


66 

८८ 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूची “ चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे नाशिक 

प्रकरण क्रमांक २५/०४ 


सर्व्हे नंबर / 

गट नंबर 


१ 


२८७ - अ / २ 


एकूण क्षेत्र .. 


अंदाजित क्षेत्र 


चौ . मी . 


७२००.०० 


७२००.०० 


w 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनांच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : ६० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ६० मीटर रुंद विकास योजना 


रस्ता . 


समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल . 
अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 
अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 
टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


नाशिक , १२ जानेवारी २०२३ . 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -३५ / २०२३ . - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून कलम ११ ची अधिसूचना क्रमांक लागू नाही . प्रकरणास 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस / ११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / युडी - ९ , दिनांक 
२८ जून १ ९९ ३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

८८ 

" 

" 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम 
( १ ) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
१२६ च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 
; 


66 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूची “ चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

66 

" 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे नाशिक 

प्रकरण क्रमांक ५०/१७ 


सर्व्हे नंबर / 

गट नंबर 


रस्ता . 


१ 


९९ ३ / २ पै . 
९९ ४ / २ - ब पै . 


एकूण क्षेत्र .. 


अंदाजित क्षेत्र 


चौ . मी . 


२४४०.०० 


४५५.०० 


२८ ९ ५.०० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनांच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १८ मीटर रुंद विकास योजना 


समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 
अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 
टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


नाशिक , १२ जानेवारी २०२३ . 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -२ ९ ४ / एसआर -४५ / २०२२ / सन २०२३ . - 
ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक ” 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या परिशिष्ट “ दोन " मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट “ पाच ” मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प " या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , तालुका धुळे , जिल्हा 
धुळे , मौजे कुंडाणे , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . सुलवाडे - जामफळ 
कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत बाबरे साठवण तलाव प्रकल्पाच्या 
बुडीत क्षेत्रासाठी . 


टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त 
बदल होऊ शकतो . 


गट नंबर 


१ 


परिशिष्ट - १ 

जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे कुंडाणे 


११/१ 

११/२ + ११/३ .. 

एकूण .. 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडीलायक पोट 

खराबा 

क्षेत्र 
२ 

३ 

हे . आर 

हे . आर 


६० 

० २५ 


० ०० 


O 


०० 


एकूण 

क्षेत्र 


00 


४ 

हे . आर 


O 


६० 

२५ 


० ८५ 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 


० ८५ 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे कुंडाणे , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत बाबरे साठवण 
तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी . 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे . 

CC 

परिशिष्ट - ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 


धुळे , ५ जानेवारी २०२३ . 


तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से .. 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 

धुळे भाग , धुळे , 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -०२ / एसआर -४६ / २०२२ / सन २०२३. - 
ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट " एक " 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट “ दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत ; 

अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ८ वरील गट 
नंबर ३६८/२ चा पुरवणी भूसंपादन प्रस्ताव मौजे मेहेरगाव , तालुका - 
जिल्हा धुळे . 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे : 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट " पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन - निम्न 
पांझरा ( अक्कलपाडा ) मध्यम प्रकल्प , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 


टीप - सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त 
बदल होऊ शकतो . 


गट नंबर 


१ 


३६८/२ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे मेहेरगाव 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडीलायक पोट 

क्षेत्र 

खराबा 

३ 

हे . आर 


२ 

हे . 
आर 


O ०७ 


- 


O 


२ 


०० 


एकूण 


एकूण 

क्षेत्र 


९ 


४ 

हे . 
आर 


O ०७ 


० ०७ 


परिशिष्ट 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा ) मध्यम प्रकल्प , 
तालुका साक्री , जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील वितरिका 
क्रमांक ८ वरील गट नंबर ३६८/२ चा पुरवणी भूसंपादन प्रस्ताव 
मौजे मेहेरगाव , तालुका - जिल्हा धुळे . 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


१० 


धुळे , ५ जानेवारी २०२३ . 


तृप्ती धोडमिसे , 

भा.प्र.से .. 
सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे . 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -५ / एसआर -४७ / २०२२ / सन २०२३. - 
ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट " एक " 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट “ दोन " मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट " पाच ” मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - निम्न 
पांझरा ( अक्कलपाडा ) मध्यम प्रकल्प , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
अक्कलपाडा डावा मुख्य कालव्यावरील गट नंबर १७८ चा संयुक्त 
मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे नवलाणे , 
तालुका - जिल्हा धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - ५ 

टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त 
बदल होऊ शकतो . 


गट नंबर 


१ 


१७८ 


परिशिष्ट - १ 

- 

जमिनीचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे नवलाणे 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडीलायक पोट 

खराबा 

क्षेत्र 
२ 

३ 

हे . आर 

हे . आर 


O 


१८ 


० 00 


एकूण .. 


परिशिष्ट - ३ 

३ 


एकूण 

क्षेत्र 


४ 

हे . आर 


O 


१८ 


०१८ 


परिशिष्ट - २ 

- 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा ) मध्यम प्रकल्प , 
तालुका साक्री , जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा मुख्य कालव्यावरील गट 
नंबर १७८ चा संयुक्त मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा भूसंपादन 
प्रस्ताव मौजे नवलाणे , तालुका - जिल्हा धुळे . 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

- 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


११ 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


धुळे , ५ जानेवारी २०२३ . 


तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 


उपविभागीय अधिकारी , 

धुळे भाग , धुळे . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -३ / कावि -४४८४ / २०२२.- ज्याअर्थी , 
पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / 
प्रतिबंधात्मक आदेश / ४४६० / २०२२ , दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ अन्वये 
कळविल्यानुसार आगामी काळात विविध विषयांवरून तसेच महागाईच्या 
विरोधात तसेच इंधन दरवाढीच्या विरोधात विविध पक्ष , संघटना ह्या 
महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत . 
तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी सन २०२२ मावळत्या वर्षाला 
निरोप देतात व नवीन सन २०२३ या वर्षाचे स्वागत करतात . तसेच 
दिनांक १ जानेवारी २०२३ रोजी भिमा कोरेगाव शौर्य दिवस असल्याने 
बौद्धवंदना व स्तंभ पूजन व इतर कार्यक्रम हे धुळे जिल्ह्यात होणार 
आहेत . तसेच सध्या महाराष्ट्र राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय 
घडामोडी व लव्ह जिहादच्या विरोधात होत असलेले आंदोलन , 
मोर्चेच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी , तसेच केंद्र 
सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष , संघटना हे वेगवेगळ्या विषयांवरून 
धरणे , आंदोलने , मोर्चे करीत आहेत . तसेच वेगवेगळ्या संघटना ह्या 
विविध विषयांवरून निवेदने देत असलेबाबत नमूद केले आहे . 


त्याअथी , वरील परिस्थितीच्या अनुषंगाने धुळे जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस विभागास 
मदत व्हावी म्हणून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ चे ००.०१ वाजेपासून 
ते दिनांक १४ जानेवारी २०२३ चे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस पोलीस अधीक्षक , 
धुळे यांनी विनंती केलेली आहे . 


१२ 


ज्याअर्थी , धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर 
केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण 
धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणे व परिस्थितीवर 
नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
याद्वारे मनाई करीत आहे . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 

; 


( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 
साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 
करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 
; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे : 


( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या 
परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , सभा ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) हा आदेश 
ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा 
अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना 
आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 


तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळींस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे 
व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चा , आंदोलने , उपोषण 
इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांच्या 


सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 
कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी 
द्यावी . 


सदरचा आदेश हा दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक १४ जानेवारी २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ 
वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


धुळे , ३१ डिसेंबर २०२२ . 


संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) नुसार 

अधिसूचना 


क्रमांक जिविशा / दत्त जयंती उत्सव / मनाई आदेश / ४८७० / 
२०२२ . - ज्याअर्थी , दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजी श्री दत्त जयंती 
उत्सव साजरा होणार आहे . दरवर्षी श्री दत्त जयंतीनिमित्त नंदुरबार 
जिल्ह्यात सारंगखेडा येथे एकमुखी दत्तप्रभू यांची यात्रा भरते . सदर 
यात्रा घोडेबाजार व बैलबाजारासाठी प्रसिद्ध आहे . सदर यात्रा दिनांक 
७ डिसेंबर २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत भरणार 
आहे . 


सारंगखेडा येथील एकमुखी दत्तप्रभू यांच्या दर्शनासाठी नंदुरबार 
जिल्ह्यातून तसेच परिसरातून आणि गुजरात , मध्यप्रदेश या सिमेलगच्या 
राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक येण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


त्याअर्थी , मी , प्रद्युम्न राजाराम पाटील , पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार 
जिल्हा , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) नुसार 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी खालील 
प्रमाणे विनियमनाबाबत आदेश देत आहे . 


( १ ) श्री दत्त जयंती उत्सवादरम्यान दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ 
रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजीचे 
२४.०० वाजेपावेतो अंकलेश्वर बहाणपूर मार्गावरील शहादा , सारंगखेडा , 
दोंडाईच्याकडे जाणाऱ्या जड वाहनांना ( उदा . ट्रेलर , चार चाकी 
वाहनांची वाहतूक करणारी वाहने , कारखान्याचे मशिनरी वाहतूक 
करणारी वाहने ) सारंगखेडा रोडमार्गे घेऊन जाण्यास प्रतिबंध करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ १३ 

( २ ) गुजरात राज्यातून अक्कलकुवा - तळोदा - शहादा- सारंगखेडा 
मार्गे सोनगीर - धुळेकडे जाणारी अवजड वाहने ही शहादा - अनरदबारी 
वडाळी - शिरपूर मार्गे सोनगीर - धुळेकडे जातील किंवा तळोदा - प्रकाशा 
नंदुरबार - दोंडाईचा मार्गे सोनगीर - धुळेकडे जातील . 

सदरचा आदेश दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ चे ००.०१ वाजेपासून 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ २४.०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील 
शहादा तालुक्यात अंमलात राहील . 


( ३ ) धुळेकडून सोनगीर फाटा- दोंडाईचा- सारंगखेडा मार्गे शहादाकडे 
येणारी अवजड वाहने ही दोंडाईचा चौफुली - नंदुरबार - प्रकाशामार्गे 
शहादाकडे जातील किंवा सोनगीर फाटा - शिरपूर- वडाळी- अनरदबारी 
मार्गे शहादाकडे जातील . 


आयुक्त यांजकडून 
धुळे महानगरपालिका , धुळे 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 

नोटिस 


सदर आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कायदा 
कलम १३१ प्रमाणे अपराध राहील . 


ठराव क्रमांक व दिनांक 

१ 


हा आदेश आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

नंदुरबार , २३ नोव्हेंबर २०२२ . 


क्रमांक धुमपा / नर / ५४२ / २०२१-२०२२ . - ज्याअर्थी , शासनाचे नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक जीईएन -१० ९ ६ / १ ९ ६६ / सीआर / १२५ / 
९९ / नवि -२४ , दिनांक ३० जून २००३ नुसार नगरपालिकेचे धुळे महानगरपालिकेत रूपांतर झालेले आहे . 


धुळे महानगरपालिका ठराव 
क्रमांक ११३ , 
दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाचे निर्णय क्रमांक तसेच धुळे शहरासाठी सुधारित विकास योजना ( दुसरी ) शासन 
निर्णय क्रमांक टीपीएस -१०१२ / १५६ ( ब ) पुनर्बांधणी क्रमांक ६२ / जा . क्र . १०६ / १२ / नवि - ९ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वये भागशः मंजूर 
केली असून शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१०१२ / ५२६ ( ब ) / पुनर्बांधणी क्रमांक ६२ / जा . क्र . १०६ / १२ / नवि - ९ , दिनांक ३ जुलै २०१५ अन्वये 
अंमलात आलेल्या मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) चे तरतुदीनुसार धुळे शहर 
मंजूर विकास योजनेच्या प्रस्तावित महानगरपालिकेने खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे . 

विवरण 

मंजूर विकास योजना विवरण 

२ 

मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे धुळे 
सि.स.क्र . ३४७७ व ३४७८ या जागेत 
आरक्षण क्रमांक २३८ प्रशासकीय 
इमारत व प्राथमिक शाळा असे 
आरक्षण आहे . 


पी . आर . पाटील , 
पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 


धुळे , १४ डिसेंबर २०२२ . 


फेरबदलाचे विवरण 
३ 

मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे धुळे सि.स.क्र . ३४७७ व 
३४७८ या जागेतील आरक्षण क्रमांक २३८ प्रशासकीय 
इमारत व प्राथमिक शाळा ( क्षेत्र ०.८ ९ ११ हेक्टर ) ऐवजी 
प्रशासकीय इमारत व वाणिज्य असा वापरात फेरबदल करणे . 


त्याअनुषंगाने उक्त फेरबदल संदर्भात काही हरकती / सूचना असतील त्यांनी अशा हरकती / सूचना ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात आयुक्त , धुळे महानगरपालिका , धुळे यांचे नावे सादर कराव्यात . विहित मुदतीत 
प्राप्त हरकतींबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करतेवेळी करणेत येईल , मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा विचार केला जाणार 
नाही , याची कृपया नोंद घ्यावी . 


मंजूर विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबतची माहिती कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात 
आलेली आहे . 


देविदास टेकाळे , 
आयुक्त , 

धुळे महानगरपालिका , धुळे . 


98 महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

BY COMMISSIONER 


Under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 


DHULE MUNICIPAL CORPORATION , DHULE 


No. DMC / TP / 542 / 2021-2022.- Whereas , the Dhule Municipal Council has been converted by 
Urban Development Department of Maharashtra into Dhule Municipal Corporation with effect from 
30th June 2003 vide its Notification No. GEN / 1099 / CR - 125 / 99 / UD - 24 , dated 30th June 2003 . 


and Whereas , the Revised Development Plan of Dhule has been sanctioned by the Government 
Urban Development Department of Maharashtra vide it's Resolution No. TPS - 1012 / 156 ( B ) 
Reconstruction No. 62 / No . 106 / 12 / UD - 9 , dated 28th December 2012 . 


Resolution No. 
1 


Notice 


The Dhule Municipal Corporation has proposed to make modification to the santioned 
Development Plan of Dhule under the provisions of Section 37 ( 1 ) of the Maharasthra Regional 
Planning and Town Planning Act , 1966 . 


Dhule Municipal 
Corporation 
Resolution No. 
113 , dated 

1st September 
2022 . 


Particulars 


Sanction Development Plan 
2 


In the sanctioned Develop 
ment Plan Mauje Dhule 
CTS No. 3477 and 3478 
existing Reservation is 
No. 238 " Administrative 
Building and Primary School " . 


Dhule , 14th December 2022 . 


Proposed Modification 


3 


In the sanctioned Development Plan Mauje 
Dhule Cts . No. 3477 and 3478 Reservation 
No. 238 " Administrative Building and Primary 
School " ( Area 0.8911 hectare ) proposing 
" Administrative building and Commercial 
Use " in place . 


The persons who wish to file their suggestions / objections to the above modifications to the 
Development Plan may submit the same to the Dhule Municipal Corporation , Dhule in writting within 
the 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 
Objections received within the stipulated period before submitting the Proposed Modification the 
Government for sanction . 


The proposal showing Proposed Modification at kept in this office of Municipal Corporation , Dhule 
for inspection during working hours . 


DEVIDAS TEKALE , 
Commissioner , 

Dhule Municipal Corporation , Dhule . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचले : ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 


( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 
१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ , 


१५ 


( ३ ) सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ चे या विभागाकडील कार्यालयाकडील 
APRADA०५१ ९ / CR - ५ ९ / B.C.DINANK २४/११/२१ च्या डिक्लेरेशन ऑफ पॉवर , 


( ४ ) शिवनेरी मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ 
रोजीचा प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ ) . 


आदेश 


क्रमांक विकास -२ / शिवनेरी मराठा ना . सह . पत . पाचोरा / क . १५६ / अधिकार / ६१३ / २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा 
जळगाव या आदेशान्वये शिवनेरी मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) [ अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद 
वगळून ] ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२३ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 

( १ ) 


( ६ ) 

( ७ ) 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( २ ) 

( ३ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 
कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ४ ) 


४ 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 

प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 
अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


( ८ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 
ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 
अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / 
१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकान्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , शिवनेरी मराठा नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 
त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 
येणार नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 
वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 
या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ / जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( i ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


( ii ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 
नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 


सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 
यावी . 


अ . क्र . 
१ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

( iii ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 
करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 
सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 


( iv ) स्थावर जप्ती ( Attachment ) करून मालमत्तावर बोजे नोंद करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास सदर 
स्थावर मालमत्तांची वाजवी किंमत ( Upset Price ) वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित निबंधकाकडून निश्चित करून घ्यावी व 
सदर मालमत्तेचा लिलाव नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावा . 


( v ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित 

तालुका उप / 
सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 
संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 


( vi ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 
थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 


( vii ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 
बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( viii ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 
पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी . 


( १२ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 
संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 
सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 


१७ 


( १३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले केलेल्याच्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे 
तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 

परिशिष्ट 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 

२ 

मधुकर काशिनाथ अहिरे 


पाचोरा , ३० सप्टेंबर २०२२ . 


हुद्दा 
३ 


विक्री व वसुली अधिकारी 

शिवनेरी मराठा नागरी सहकारी 

पतसंस्था मर्यादित , पाचोरा , 

तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव . 


शक्तीचा वापर 


४ 

विक्री व वसुली 

अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

५ 


संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
कार्यक्षेत्राप्रमाणे 

पाचोरा तालुका . 


नामदेव सुर्यवंशी , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पाचोरा , 

जिल्हा जळगाव . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 

आदेश 

क्रमांक सनिशे / एएनआर / एसजीएन / आरएसआर ( सीआर ) / १११३ / 
७७२ / सन २०२२- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शेवगाव , 
तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर 
करतो की , ओमसाई अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , शेवगाव , तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीएन / आरएसआर / ( सीआर ) / 
१११३ / सन २०२२ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ असा आहे . 


क्रमांक सनिने / वि -२ / श्री बालाजी / ५२४५ / १०७४ / सन २०२२- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , नेवासा , तालुका नेवासा , जिल्हा अहमदनगर 
याद्वारे जाहीर करतात की , श्री बालाजी रूरल को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , उस्थळ दुमाला , तालुका नेवासा , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / एनएसए / एसएचजी / ओएच / ५२४५ / सन २०२२ , 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणारी साधन 
संस्था असे राहील . 


नेवासा , ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


गोकुळ नांगरे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , नेवासा , 

जिल्हा अहमदनगर , 


आदेश 

क्रमांक सनिशे / एएनआर / एसजीएन / आरएसआर ( सीआर ) / १११२ / 
७७१ / सन २०२२.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शेवगाव , 
तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर 
करतो की , दर्शना अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , शेवगाव , तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीएन / आरएसआर / ( सीआर ) / 
१११२ / सन २०२२ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन 
संस्था असे आहे . 

शेवगाव , ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन 
संस्था असे आहे . 


शेवगाव , ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


विजयसिंह उ . लकवाल , 

सहायक निबंधक 

सहकारी संस्था , शेवगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


आदेश 

क्रमांक आस्था / भोईराज पतसंस्था / प्रशासक बदल / आदेश / १५५३ / 
सन २०२२. - ( अ ) संस्थेच्या संस्था समितीच्या जागी खालील 
अधिकारी व कर्मचारी यांची प्रशासक पदी नेमणूक करण्यात येत 
आहे . 


( १ ) श्री . एम . एच . विसपुते , मुख्य प्रशासक तथा उपलेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था , शिंदखेडा , जिल्हा धुळे , 


( २ ) श्री . संतोष पाटील , सहायक सदस्य तथा कनिष्ठ लिपिक 
अधीन लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 


हा आदेश माझ्या सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून 
आज दिनांक १ जुलै २०२२ रोजी दिलेला आहे . 
शिंदखेडा , १ जुलै २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक आस्था / भोईराज पतसंस्था / प्रशासक बदल / आदेश / १६०० / 
सन २०२२. - ( अ ) संस्थेच्या संस्था समितीच्या जागी खालील 
अधिकारी व कर्मचारी यांची प्रशासक पदी नेमणूक करण्यात येत 

आहे . 


( १ ) श्री . एम . डी . कोकणी , मुख्य प्रशासक तथा उपलेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था , शिंदखेडा , जिल्हा धुळे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

( २ ) श्री . संतोष पाटील , सहायक सदस्य तथा कनिष्ठ लिपिक 
अधीन लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , शिंदखेडा , जिल्हा धुळे , 

आदेश 

क्रमांक कार्यव्य / रजा / १२० / सन २०२२. - श्री . एस . आर . यादव , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर , जिल्हा 
अहमदनगर यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ९ डिसेंबर 
२०२२ रोजीपर्यंतची एकूण दहा दिवसांची परिवर्तित ( विपश्यना ) रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक 
३० नोव्हेंबर 
२०२२ रोजीपासून ते दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजीपर्यंत ( अनुक्रमे 
रजेच्या पुढे दुसरा शनिवार व रविवार ) मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


व 

हा आदेश माझ्या सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून 
आज दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेला आहे . 


शिंदखेडा , ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एसएनआर / आरएसआर / ( सीआर ) / ५२१६ / 
१६६६ / सन २०२२.- नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनआर / आरएसआर / 
( सीआर ) / ५२१६ / सन २०२२ अन्वये संचित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , सिन्नर तालुका सिन्नर , जिल्हा नाशिक ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १० अन्वये साधन 
संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

सिन्नर , १ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


सिन्नर , २० ऑक्टोबर २०२२ . 


संजय गिते , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे . 


आदेश 


क्रमांक वि- १ / एनएसके / एसएनआर / एसएचजी / ( टीसी ) / ५२२७ / १ ९ ७४ / 
सन २०२२ - नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनआर / एसएचजी / ( टीसी ) / 
५२२७ / सन २०२२ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ अन्वये नर्मदा 
पार्क को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , सिन्नर , तालुका 
सिन्नर , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे 
वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम 
१० अन्वये गृहनिर्माण सहकारी संस्था असून उपवर्गीकरण मालकी 
हक्क सहकारी संस्था करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे . 


एकनाथ पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिन्नर , 

जिल्हा नाशिक . 


१ ९ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . आर . यादव यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर , 
जिल्हा अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एस . आर यादव , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . ए . नांदगावकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर , जिल्हा 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एस . आर . यादव , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित ( विपश्यना ) रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्री . एस . आर यादव , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर यांना याद्वारे आदेशित 
करण्यात येते की , त्यांनी उपरोक्त शासन निर्णयामधील अट ( घ ) मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधित प्रशिक्षण केंद्राचे 
प्रमाणपत्र कार्यालयात हजर होतेवेळी सादर करावे . 

अहमदनगर , १६ नोव्हेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक कार्यव्य / रजा / २२१ / सन २०२२. - श्री . डी . पी . कासट , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर यांची 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ रोजीपर्यंतची 
९ 
एकूण दहा दिवसांची परिवर्तित ( विपश्यना ) रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ 
रोजीपासून ते दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजीपर्यंत ( अनुक्रमे रजेच्या 
पुढे दुसरा शनिवार व रविवार ) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


२० 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . पी . कासट यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर , 
जिल्हा अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . बी . कांबळे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर , 
जिल्हा अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित 
( विपश्यना ) रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर , 
जिल्हा अहमदनगर यांना याद्वारे आदेशित करण्यात येते की , त्यांनी 
उपरोक्त शासन निर्णयामधील अट ( घ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधित प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमाणपत्र कार्यालयात 
हजर होतेवेळी सादर करावे . 


अहमदनगर , १६ नोव्हेंबर २०२२ . 


सुधाकर वें . यार्लगड्डा , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर , 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २२ ९९ / सन २०२२. - श्री . व्ही . व्ही . 
निवघेकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शहादा यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ 
नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २१ 
ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 3 नोव्हेंबर 
२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . व्ही . निवघेकर यांना 
३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा 
कार्यभार श्री . वाय . जी . दुबे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी सांभाळावा . दिनांक २१ 
ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीबाबत 
स्वतंत्र आदेश पारीत करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . व्ही . निवघेकर , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

नंदुरबार , १ ९ ऑक्टोबर २०२२ . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २३०७ / सन २०२२ - श्री . डी . व्ही . 
हरणे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यांना दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस 
अर्जित रजा आणि मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . व्ही . हरणे यांना सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा 
कार्यभार श्री . एस . टी . मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांनी सांभाळावा . दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीबाबत स्वतंत्र आदेश पारीत करण्यात 
येईल . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . व्ही . हरणे , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

नंदुरबार , २० ऑक्टोबर २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २३०८ / सन २०२२. - श्रीमती वाय . 
के . राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक 
२ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती वाय . के . राऊत यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत आपला 
कार्यभार श्री . एस . बी . मोरे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीबाबत स्वतंत्र आदेश 
पारीत करण्यात येईल . 


२१ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती वाय . के . राऊत , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 

असत्या . 


नंदुरबार , २० ऑक्टोबर २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २३११ / सन २०२२. - श्री . एल . डी . 
हुली , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस 
अर्जित रजा आणि दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एल . डी . हुली यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
कार्यभार श्री . आर . ए . शिंदे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यांनी सांभाळावा . 


ते 

दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीबाबत स्वतंत्र आदेश पारीत केला आहे . 


आदेश 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल . डी . हुली , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

क्रमांक बी -२ / ५८ ९ ८ / सन २०२२. - श्री . समिर दिलावर कुरणे , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण 
६ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ ( रविवार ) 
रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

नंदुरबार , २१ ऑक्टोबर २०२२ . 


२२ 


आदेश 

५ 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २३५ ९ / सन २०२२ - श्री . पी . आर . 
फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नवापूर यांना दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर 
२०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . आर . फुलारी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
श्री . पी . आर . फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर हे कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा 
कार्यभार श्रीमती ए . के . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . फुलारी , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नवापूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
नवापूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

वर्ग , 


नंदुरबार , २ नोव्हेंबर २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . समिर दिलावर कुरणे यांना ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . समिर दिलावर कुरणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . शिवकांत मच्छिंद्र गौरगौंड , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . समिर दिलावर कुरणे , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

धुळे , २० ऑक्टोबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ५८ ९९ / सन २०२२ . - श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ पावेतो अशा 
एकूण ४ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक १६ 
ऑक्टोबर २०२२ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे . 

श्री . वैभव वसंतराव कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या 
कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यापदी पर्यायी इसमाचे 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मिर्झा जावेद जाफर 
बेग , जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , २० ऑक्टोबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ५ ९ ४८ / सन २०२२ - श्री . वैभव वसंतराव कुलकर्णी , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांनी त्यांचे पत्र जावक क्रमांक १८ ९ ४ / 
२०२२ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ अन्वये त्यांना यापूर्वी मंजूर 
करण्यात आलेली दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर 
२०२२ पावेतो तीन दिवसांची अर्जित रजा रद्द करून दिनांक ३ 
नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो तीन दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत विनंती अर्ज सादर केलेला आहे . 
यास्तव , श्री . वैभव वसंतराव कुलकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे 
यांना धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश पृष्ठांकन जावक 
क्रमांक ५७२०/२०२२ दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये यापूर्वी 
मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ 
नोव्हेंबर २०२२ पावेतो तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे . 


तसेच श्री . वैभव वसंतराव कुलकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे 
यांना दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो 
एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ 
( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . वैभव वसंतराव कुलकर्णी यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 


२३ 


श्री . वैभव वसंतराव कुलकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांचे 
उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . निखील अजितकुमार गुप्ता , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वैभव वसंतराव 
कुलकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २१ ऑक्टोबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ५ ९ ६२ / सन २०२२ - श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०२२ ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ११ 
दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे 
परिवर्तित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . निखील अजितकुमार गुप्ता , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 


श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास 
पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जावक 
क्रमांक ३३१०/२०२२ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये सादर 
केलेले आहे . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ ते माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 

वाचा .. 

२०१० . 

( २ ) श्रीमती आर . एम . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -११ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचा जावक 
क्रमांक २५१/२०२२ , दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ 
रोजीचा अर्ज . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती माधुरी सुधाकर 
कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

धुळे , २१ ऑक्टोबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ५ ९९ ५ / सन २०२२. - श्री . रमेश रावजी भद्रे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . रमेश रावजी भद्रे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिरपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . रमेश रावजी भद्रे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पंकज प्रभाकर 
जोशी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . रमेश रावजी भद्रे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिरपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे . 

धुळे , ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक आस्था / ९९९ ० / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्रीमती आर . एम . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश - ११ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार 
( ३० ) तीस दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२२ ते 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ 
एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात 
अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती आर . एम . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -११ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
नाशिक , १० नोव्हेंबर २०२२ . 


वाचा . ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 

२०१० . 

( २ ) श्री . एस . डी . इंदलकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण , नाशिक यांचा जावक क्रमांक २३६ ९ / 
२०२२ , दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा अर्ज . 
आदेश 


क्रमांक आस्था / १०००२ / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री . एस . डी . इंदलकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) तीस 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ७ 
डिसेंबर २०२२ फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल 
२०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या गटव 
२०२४ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित 
रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्री . एस . डी . इंदलकर , सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
एस . डी . जगमलानी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक . 


नाशिक , १० नोव्हेंबर २०२२ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 

400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


- 


